प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने अंतर्गत 
पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक 
विमा योजना राज्यात सन २०१८-१९ मध्ये 
मृग बहाराकरिता अधिसूचित फळपिकांना 
लागू करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तारभवन, मुंबई-४०० ०३२. 
तारीख: ३१ मे, २०१८. 
वाचा :- 

१) शासन निर्णय क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-अ, दि. २५/४/२०१८. 
२) कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. कृुआ/-फलो-१/हआफपिवियो/ १६९३ /२०१८, दि. १८/०५/२०१८. 


प्रस्तावना:- 
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने अंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना राज्यात सन 


२०१८-१९ मध्ये मृग बहाराकरिता अधिसूचित फळपिकांना लागू करण्याबाबतचा शासन निर्णय दि. २५ एप्रिल,२०१८ 
रोजी निर्गमित करण्यात आला. सदर शासन निर्णयामध्ये एस.बी.आय. कंपनीने दि.११/०५/२०१८ च्या पत्रान्वये 
संचालक (फलोत्पादन) यांना कंपनीचा फोन नं, टोल फ्री नं. व ई-मेल आय.डी. सुधारित करण्याची विनंती केली 
आहे. डाळीब या पिकासाठी विमा संरक्षित कालावधी १५ जुले ते १५ ऑक्टोबर असा आहे. त्यामध्ये कमी पाऊस 
फळ वाढीची अवस्था १५ जुले ते १५ ऑगस्ट व फळवाढीची आवसथा १६ ऑगस्ट ते १५ ऑक्टोंबर असे आहे. 
त्याप्रमाणे सहपत्र-२ (पृष्ठ. २६ वर १७ ऑगस्ट ऐवजी १६ ऑगस्ट असा बदल करण्याबाबत कळविले आहे. 
फळवाढीची अवस्था १६ ऑगस्ट ते १५ ऑक्टोंबर या कालावधीमध्ये आठवडयाचा सरासरी पाऊस १०.मि.मि. पर्यत 
व त्यापेक्षा कमी झाल्यास रक्‍कम रु. ३८,५००/- प्रति हे. नुकसान भरपाई देय होईल असे हवामान धोक्यामध्ये नमूद 
आहे. त्याप्रमाणे सदर कालावधीत कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ३५,०००/- ऐवजी रक्‍कम रु. ३८,५००/- प्रति 
हेक्‍टर असा बदल करण्याबाबत कृषि आयुक्तालयाने केलेल्या विनंतीनुसार सदर शासन निर्णयात खालीलप्रमाणे 
सुधारणा करण्यात येत आहेत. 
शुध्दीपत्रक:- 
शासन निर्णय, दि. २५/४/२०१८ च्या परिच्छेद -३ मधीळ तक्त्यातील अनु क्र. ४ मध्ये खालीलप्रमाणे 


सुधारणा करण्यात येत आहे. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 


अ.क्र. | दि. २५ एप्रिल, २०१८ शासन निर्णया प्रमाणे. सुधारीत करावयाचे बदल 
एस.बी.आय. जनरल इंशुरन्स कंपनी लिमिटेड | एस.बी.आय. जनरल इंशुरन्स कंपनी लिमिटेड 
१लामजला, के.डी. प्लाझा, २८९/ ६-७, | VST ATH, GST. प्लाझा, २८ ९ / ६-७, 

नेहरू रोड / शंकरशेट रोड, ७ लव्ह हॉटेल | नेहरू रोड / शंकरशेट रोड, ७ लव्ह CS जवळ, 


४ । जवळ, स्वारगेट जवळ, पुणे - ४११०४२. स्वारगेट जवळ, पुणे - ४११०४२. 
फोन नं. - ०२२२२७०८१०० फोन नं. - ०२२-४२४१२७२२ 
टोल फ्री नंबर: - १८००२०९१४१५ टोल फ्री नंबर: - १८००१२३२३१० 
ई-मेल - pmfby.ho@newindia.co.in ई-मेल - shashikant.bhosure@sbigeneral.in 


शासन निर्णय, दि. 24/8/2096 च्या पृष्ट क्र. २६ वरील सहपत्र -२ मध्ये डाळिंब या फळपिकासाठी 
विमा संरक्षीत कालावधी व कमी पाऊसात फळ वाढीची अवस्था यांच्यात खालीलप्रमाणे सुधारणा करण्यात येत 
आहे. 


सहपत्र -२ 
पिक (मृग बहार) डाळिंब :- 
फळपिकाचे 
aa दि. 24 एप्रिल, २०१८ झासन निर्णया प्रमाणे. सुधारीत करावयाचे बदल 
कमी पाऊस कमी पाऊस 

फळ वाढीची अवस्था फळ वाढीची अवस्था 

डाळिंब दि. १७ ऑगस्ट २०१८ दि. १६ ऑगस्ट २०१८ 
१५ ऑक्टोंबर,२०१८ १५ऑक्टोंबर,२०१८ 

कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ३५,००० कमाल नुकसान भरपाई रक्‍कम रु. ३८,५०० 


सदर झासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०६०११२०४२८०२०१ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Chandrakumar Vithal Ghaytadak 
 c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agricult 


, postalCode=400032, 
st=Mahara: 


Chandrakumar isto 
Vithal Ghaytadak = =~ 
(चं.वि.घायतडक) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 

प्रत, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
मा. उपमुख्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
मा.मंत्री ( कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव 
५. मा.मुख्य सचिव यांचे स्वीय सहाय्यक 


Cc Av AD OO 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 


. मा.अप्पर मुख्य सचिव ( कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक 

. मा.अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

. मा.अपर मुख्य सचिव ( नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

. प्रधान सचिव (महसूल व वन), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

१०.सचिव (सहकार), सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई - ३२. 

११.सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार ( कृषि व सहकार विभाग pry भवन, नवी दिल्ली (पत्राने) 

१२.सचिव, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार (वित्त विभाग) (विमा) नवी दिल्ली (पत्राने ) 

१३.संचाळक, पिक विमा भारत सरकार, कृषि मंत्रालय, कृषि व सहकार विभाग, नवी दिल्ली. 

qv. sya कृषि, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

१५.क्षेत्रीय व्यवस्थापक, ईफको टोकियो जनरल ईन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड. 303, स्टेलर VSS, 
औंध, पुणे, महाराष्ट्र ४११ ००७. 

१६.क्षेत्रीय व्यवस्थापक, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी, yoo रेक्टी फायर हाऊस, वडाळा 
वेस्ट,मुंबई - ३१. 

१७.एस.बी.आय. जनरल इंशुरन्स कंपनी लिमिटेड,१ ला मजला, के.डी. प्लाझा, २८ ९ / ६-७, 
नेहरू रोड / शंकरशेट रोड, ७ लव्ह हॉटेळ जवळ, स्वारगेट जवळ, पुणे - ४११०४२. 

१८.संचालक लेखा व कोषागारे, मुंबई 

१९.सर्व विभागीय आयुक्त, 

२०.अधिदान व लेखा अधिकारी, लेखा व कोषागारे संचालनालय, मुंबई - ३२. 

२१.निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

२२.महाव्यवस्थापक, महाराष्ट्र नागरी बँका ९ नगीनदास रोड, मुंबई-२३ 

२३.महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, पुनम चेंबर , शिवसागर इस्टेट, वरळी, मुंबई 

२४.महालेखापाल (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई /नागपूर 

२५.विमा संचाळक, म्हाडा इमारत, पहिला मजला, बांद्रा पूर्व, मुंबई 

२६.संचालक, माहिती आणि प्रसिध्दी (प्रसिध्दीसाठी ) मंत्रालय, मुंबई 

२७.संचालक, फलोत्पादन, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-०५ 

२८.संचाळक, फलोत्पादन मृद संधारण, नियोजन, विस्तार व प्रशिक्षण, साखर संचालक, मुख्य 
सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे ०५. 

२९.मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे-१ 

३०.सर्व जिल्हाधिकारी, 

३१.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 

३२.सर्व व्यवस्थापक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅक, 

३३.सर्व विभागीय कृषि सह संचालक, महाराष्ट्र राज्य, 

३४.उप महाव्यवस्थापक, नाबार्ड, पुनम चेंबर, ५४ वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे-५ 


eo (२ GS & 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः विमायो-२०१८/प्र.क्र.२५/१३-ओ 


३५.सरव्यवस्थापक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक , ९ नगीनदास रोड, मुंबई- २३ 

३६.मुख्य अधिकारी, सेंट्रल फायनान्स एजन्सी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक, ९ नगीनदास रोड, 
मुंबई- २३ 

३७.मुख्य अधिकारी, ग्रामीण नियोजन व पत विभाग, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, फोर्ट, मुंबई 

३८.व्यवस्थापक, महाराष्ट्र बॅक १५०१ , शिवाजीनगर, पुणे-५ 

३९.सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

४०.सर्व सहसचिव /उपसचिव /अवर सचिव/कक्ष अधिकारी, कृषि व पदुम विभाग,मंत्रालय,मुंबई ०३२ 

४१.उपसचिव, नियोजन विभाग (कार्या.१४३१) / वित्त विभाग (व्यय-१) 

४२.उपसचिव (अर्थसंकल्प), उपसचिव (१२ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय मुंबई - ०३२ 

४३.निवडनस्ती -१३ FH 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


